आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
या कार्यालयाच्या इमातर देखभाल, 
दुरुस्ती, नुतनीकरण व इतर अनुषांगिक 
कामाकाजाच्या अंदाजपत्रक व आराखडे 
यांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२२/प्र.क्र. ८३/का. १९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑक्टोंबर, २०२२ 
वाच. 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे जा. क्र. 

आसंप्रसं/नूतनीकरण/२०२२-२३/१८१, दिनांक २६.०४.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे ही एक नोंदणीकृत स्वायत्त संस्था आहे. 
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, योजना तसेच 
योजनांचे मुल्यमापन व संनियंत्रण संबंधित कामे या संस्थेमार्फत केळी जातात. तसेच, या 
कार्यालयामध्ये PVTG व PESA या कक्षांची स्थापना करण्यात आलेली असून या कक्षांचे 
कामकाजदेखील या कार्यालयातून होत आहे. त्यामुळे सदर कार्यालयामध्ये अधिकारी व कर्मचारी 
यांना कामकाजासाठी बैठक व्यवस्था / जागा अपूरी पडत आहे. तसेच, आदिवासी संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था, पुर्ण या कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम १९६४ मध्ये करण्यात आलेले आहे. 
त्यामुळे सद्यस्थितीत सदर इतारतीमध्ये तसेच कार्यालयामध्ये देखभाल दुरुस्ती, नूतनीकरण, 
फर्निचर व इतर अनुषांगिक कामे करण्यासाठी ई निविदा प्रक्रियेद्वारे नियुक्‍त मे. डी. ait. निकम, 
वास्तुविशारद, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार या खाजगी पुरवठादाराने तयार केलेला रु. ४९६.९५ 
लक्ष रकमेचा आराखडा व अंदाजपत्रक तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यतेस्तव संदर्भाधिन पत्रान्वये 
शासनास सादर केलेले आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची तांत्रिक तपासणी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) विभाग, ठाणे यांनी केलेली असून सदर अंदाजपत्रकामध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करुन 
ढोबळ अंदाजपत्रकाची किंमत रु. ४६९.४० लक्ष इतकी परिगणित केलेली आहे. सदर सुधारित 
अंदाजपत्रकास बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई यांनी तांत्रिक सहमती दिलेली आहे. 
सदर बांधकामाचे दर हे सन २०२२-२३ च्या दरसूचरवर आधारित आहेत. 

सन २०१९-२० मध्ये भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत Tribal Training 
Institute करिता रु. १५.०० कोटी इतका निधी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या 
कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे. सबब, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या कार्यालयाचे 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-2022/प्र.क्र. 83/का. १९ 


देखभाल दुरुस्ती, नूतनीकरण, फर्निचर व इतर अनुषांगिक कामांच्या ढोबळ सुधारित आराखड्यास 
व अंदाजपत्रकास भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५ (9) अंतर्गत प्राप्त निधीमधून मान्यता देण्याची 
बाब शासनाचे विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय: 


आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या कार्यालयामध्ये देखभाल, दुरुस्ती, 
नूतनीकरण, फर्निचर व अन्य अनुषांगिक खालील कामांच्या रु. ४,६९,४०,१६५/- ( अक्षरी रुपये चार 
कोटी एकोणसत्तर लक्ष चाळीस हजार UH पासष्ठ फक्त) रकमेच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास 
प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) 


2) 


३) 


ज्या ठिकाणी फक्त दोन मजले आहेत अज्ञा भागात तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम करणे. 
तसेच अंतर्गत सुधारणा व नुतनीकरण करणे. 

इमारतीमध्ये कार्यालयीन फर्निचर व्यवस्था, पार्टिडान्स व आभासी छताचे बांधकाम 
करणे. 

विद्युतीकरणाचे काम करणे. 


2, सदर बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


4) 


अटी 


सदर कामाचे विस्तृत आराखडे व संकल्पचित्र तयार करुन सविस्तर अंदाजपत्रके 
तयार करुन त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 

ढोबळ स्वरुपात करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक तयार करूनच काम हाती घ्यावे. तसेच जागेच्या आराखड्यानूसार इतर 
बाबींचे अंदाजपत्रके तयार करावे. 

सदर कामाची आर्थिक मर्यादा ही प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेच्या मर्यादेत 
ठेवण्याची दक्षता घ्यावी. 

तिसर्‍या मजल्याचे बांधकाम प्रस्तावित करताना अस्तित्वातील मुळ इमारतीची 
अतिरिक्त भार पेलण्याची क्षमता आहे व काम पूर्ण झाल्यानंतर इमारत वापरास 
सुरक्षित राहणार आहे याची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करुन खात्री करुन घेण्यात 
आलेली आहे. 

सदरचा खर्च केल्यानंतर व कामे पूर्ण झाल्यानंतर Gan कालावधीसाठी इमारत 
वापरात राहणार आहे व खर्चाची उपयुक्तता साधली जाईल अशी खात्री पटविण्यात 
आलेली आहे. 

सदर कामे करण्यापूर्वी महानगरपालिका / विद्युत विभाग इ. आस्थापनांकडून 
संबंधित कामांची परवानगी प्राप्त करुन घेण्यात यावी व याबाबी विस्तृत 
अंदाजपत्रकात समाविष्ट कराव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-2022/प्र.क्र. 83/का. १९ 


७ अंदाजपत्रकात स्थापत्य बांधकामासाठी १२ टक्के, विद्युत व अंतर्गत फर्निचरसाठी 
१८ टक्के वस्तु व सेवा कर व SANT विचारात घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे राज्य दर 
सूचीमध्ये समाविष्ठ नसलेल्या बाबींसाठी बाजारभावाप्रमाणे दर प्रस्तावित करण्यात 
यावेत. तसेच, केंद्र व राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या 
अनुषंगाने ज्ञापन, शासन निर्णय, परिपत्रक, सूचना इत्यादी आधारे कार्यवाही करावी. 

८) सदर कामासाठी संनियंत्रक अधिकारी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे हे राहतील. 


३. वरीलप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची बाबनिहाय तरतूदी सोबत 
जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रांमध्ये (३७०501((॥8101 Sheet) Het दर्शविण्यात आल्या आहेत. 


४. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/२००८, 
विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रस्तृत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, 
भाग-१, उपविभाग-५, अनुक्रमांक १ नियम क्र.१३४ मधील तरतूदीनुसार तसेच शासन परिपत्रक 
नियोजन विभाग क्र. ससमा २०१०/ प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


प. सदर कामासाठी येणारा खर्च भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत सन २०१९-२० 
मध्ये Tribal Training Institute करिता प्राप्त झालेल्या व आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या रु. १५.०० कोटी निधीतून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१४१६४५१४४०२४ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Prakash Vijay Ws 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 

t=Maharash 


Pra kash Vijay Waje (वताना 5c049d28 1 eedbf23beed9a89ad75 
ud 


-23F17B7 ABBFC6358B3073C6 1D025B7893A825E98, 
serialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B7071E97 
9796D37178D3B709E19155AB, cn=Prakash Vijay Waj 
Date: 2022.10.14 16:48:44 +05'30 


(प्रकाश वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
२ अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-2022/प्र.क्र. 83/का. १९ 


) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
७) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास) मंडळ, नाशिक. 
qo) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास) विभाग, ठाणे. 
११) निवड नस्ती (का.१९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


hi S24 Polar Aub “Sala - 2022] F-H- 23 / BH). 98 
Wat 39९ आकेबर_, Re22 aay किवर७ाचत्र 


Construction of Third Floor, Furniture Work,Electrical Work Internal Renovation work at T.R.T.L, 


Pune 
GENERAL RECAPITULATION SHEET 
= : ce DESCRIPTION : AMOUNT 
Floor : 00 
Interior Work 22531899.00 
Electrical Work 6748658.00 


AddGST 12% on Civil Cost (1) 


ग क्ल 12% on Rs. 1313465600 Interior Civil Cost : ~~ 4576159.00 
क्य 10% on Rs 85,30,634.00 Furniture Cost of 2) oy 4535524.00) 
“Ter मावळात .... | 1214758.00 
cee y on (1+2+3) ण ४07662.00 


“>>> ॥४४४४४0४४॥४४४॥४५ 


......--_::<“-॥॥॥४४७0 ren nC A 


Royalty Charges (15645+8541) 


Testing Charges (17570+19855) 


“५४४४४४४0४४ 


Executive Engineer 
P.W. (Tribal) Division 
Thane 


Sub Divisional Engineer 
P.W. (Tribal ) Sub Division 
Dahanu ; वा 


Supe | da 


PW.(Tribal) Circle 
Nashik 


pe ey a 
gement Cell 
Tribal Deveicoment Department 
Mantralay, Mumbai 


[Page] 


/ 


age bs क्रमाक -  केद्रीन — 2022 अ आर्ची 23 | br. 34 
IB 98 ओक्टोबर, २२०0-२२ Yel PY fyazorqray 


REC 


PROPOSED INTERIOR & FURNISHI 


APITULATION SHEET 


NG FOR TRIBAL RESEARCH & TRAINING INSTITUTE 


PUNE. 
| Sr. jo | 
DESCRIPTION | AMOUNT | 
No. ot. acne’ ee नमन 
= SUB ESTIMATE I - Civil Work 
| 

| 1 | Civil Cost for Third Floor | 11485629.00, 
। 2 |Add GST wns 12% on Civil Cost | 1378276.00 
3. Labour Insurance sve 1% on Civil Cost | 114856 29) 
4 इळगए Charges | 15645.00' 
: 5 Testing Charges 17570 00) 


Sa 
Sub Divisional Engineer 


PW. (Tribal ) Sub Division 


~~ Total arses} 7 


~~ Say Rs.) 


"4. 3126832.58, 


743126833) 


we 


Executive Engineer 
२.४४. (Tribal) Division 
Thane 


RITA of निठीअ क्रमाक aby ~ Bene) Bae oo का” os 


Rais 9४ ABEL, 2029 Dam) Paras 


RECAPITULATION SHEET 


Sr a —- सिने eee aan ad १९९१ कुर as Whe : ke, es 

Nin | DESCRIPTION | AMOUNT 

: ; ___ SUBESTIMATE1- CivilWork | विन 

डं 1 | Civil Cost = I 22531899.00; 
—_ a panic: in cipal ब eet मज (ललल cia mimetics Uiainbie मनन ido iiten mnt, हा बनाम ard RAN wit मन | one aca ० 
| | गलका, 22531899.00, 


र्ग ववडलवड डवा 
| 


Aaa CBT cosas 12% on Total Civil Cost 2703828.00: 


22-40 


ea 
3. |Labour Insurance ... 1% on Civil Cost 225318.99\ 


8541.00! 


| 


—————— Testing Charges 19855.00: 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
{ 
i 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


“८८४0100 


2548944199, 
25489442.00: 


Total (1+2+3+4+5) 


x | 


Sub Divisional Engineer > igre म की 
7.५. (Tribal ) Sub Division seen 


